मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, लातूर येथे नवीन कार्यालये 
स्थापन करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
क्र.मु.अ./का.१/रा.आ/३१८१ दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ रोजीचे पत्र. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे 
क्र.मुअ(मु/आस्था-१/पुर्नरचना/२३७२/२०२१, दि.२६ जुले, २०२१ रोजीचे पत्र. 
३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे 
क्र.अअना/२०२१-२२/लघुलेखक/३३६६, दि.२० जुलै, २०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
मराठवाडा विभागाच्या एकूण क्षेत्रफळाचा व एकूण जिल्ह्यांचा भौगोलिक विचार करता, 
स्थापत्य विषयक कामांच्या कार्यान्वयीन, पर्यवेक्षीय सुलभतेच्या व प्रशासकीय सोयीच्या अनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळाची पुनर्रचना करणे आवश्‍यक होते. सदर बाब विचारात घेऊन मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, लातूर ही दोन कार्यालये स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, लातूर ही दोन नवीन कार्यालये स्थापन करुन मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नांदेड 
करीता सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील “ मुख्य अभियंता तथा सह सचिव ” S 
पद नांदेड येथे स्थलांतरीत करुन मुख्य अभियंता तथा सह सचिव या पदाचे नामाभिधान मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड असे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नांदेड करीता कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग 
क्र.१ या विभागातील wat पदे नांदेड येथे स्थलांतरीत करण्यात येत असून, सदर विभागातील अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांना मुंबईत अन्य कार्यालयात सामावून घेण्यात येत आहे आणि कार्यकारी अभियंता 
या पदाचे नामाभिधान सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड असे 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


are निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


डे; 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर येथे मंडळ कार्यालय स्थापन 


करण्यासाठी व सदर मंडळ कार्यालय कार्यान्वित होण्यासाठी दक्षता पथक, पुणे हे कार्यालय पदांसह 
लातूर येथे स्थलांतरीत करण्यात येत आहे. मात्र त्या पदावर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे लातूर 


येथे स्थलांतर न करता त्यांना पुणे / मुंबई येथे सामावून घेण्यात येईल. 


अधिपत्याखालील सा.बां.मंडळ कार्यालये 


तदनुसार मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड, यांच्या 


रचना तसेच सा.बां.मंडळ, नांदेड व लातुर यांच्या 


अधिपत्याखालील सा.बां.विभाग कार्यालयांची रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


४. 


प्रादेशिक कार्यालय मंडळ कार्यालये विभागीय कार्यालये 
मुख्य अभियंता, १) सा.बां.मंडळ, १) सा.बां.विभाग, नांदेड, 
सार्वजनिक बांधकाम नांदेड २) सा.बां.विभाग, भोकर, 
प्रादेशिक विभाग, ३) सा.बां.विभाग, देगलूर, 
नांदेड ४) सा.बां.विभाग, परभणी, 
५) सा.बां.विभाग, हिंगोली 
२) सा.बां.मंडळ, १) सा.बां.विभाग, लातूर-१, 
लातूर २) सा.बां.विभाग, लातुर-२, 
३) सा.बां.विभाग, निलंगा 


नांदेड येथे नवीन मुख्य अभियंता, सा.बांध.प्रादे. विभाग कार्यालय तसेच अधिक्षक अभियंता, 


सा.बां. मंडळ, लातूर ही दोन नवीन कार्यालये स्थापन करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ 


मधील तक्त्यानुसार कमी / अधिक असलेल्या पदांचे आवश्यकतेनुसार अंतर्गत समायोजन 


करण्याबाबतची कार्यवाही मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादे. विभाग, नांदेड यांनी मुख्य अभियंता, 
सा.बांध.प्रादे. विभाग, औरंगाबाद यांच्या सल्लामसलतीने करावी. 


तसेच मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नांदेड तसेच अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मं., लातूर या 


कार्यालयांसाठी आवरयक असणारी वाहन चाळक तसेच वर्ग-४ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने 
भरण्याची कार्यवाही अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड यांनी करावी. 


ष्‌. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड तसेच अधिक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातुर कार्यालयासाठी खालीलप्रमाणे कार्यालय प्रमुख व नियंत्रक 


अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र । कार्यालयाचे नाव कार्यालय प्रमुख व नियंत्रक | आहरण व संवितरण 
अधिकारी अधिकारी 
ia मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | सहायक मुख्य अभियंता , 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, | बांधकाम प्रादेशिक विभाग, | सार्वजनिक बांधकाम 
नांदेड नांदेड प्रादशिक विभाग, नांदेड 
२ अधिक्षक अभियंता, | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक | सहायक अधिक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
लातुर 


बांधकाम मंडळ, लातुर 


सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
लातुर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९९/आ.पु.क., दि.२४ सप्टेंबर, 
२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११०३१७२०४३७४१८ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally sig iti Dhamal 


. . ° ned by Vikram Nivru 

Vi kr mM N ivr | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Departm: \de=400032, st=Mahat 
2.5. 


Dhamal a oucraeaea 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

Wd :- 

१. मा. मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्य) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
३.अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे 

स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 

१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 

११. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक मंडळ, पुणे 

१२. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी , वान्द्रे (पूर्व), मुंबई 

१५. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/नांदेड/लातूर/औरंगाबाद 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन- प्रशासन-१) 


KKK 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


Cor i rashtra, 
'd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d32 


area निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


दिनांक :-३ नोव्हेंबर, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट-१ 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
लातूर येथील कार्यालयासाठी पद उपलब्धतेबाबतचे नियोजन. 


अ.क्र | पदनाम मागणी | मागणी । मु.अ. । (मु.अ.कार्यालया साठी (अ.अ मु.अ. | कमी/ 
(मु.अ. (a. | नांदेड | उपलब्ध पदे) (विभाग कार्यालयसा | नांदेड | अधिक 
नांदेड लातूर व कार्यालयाच्या ठीउपलब्ध | 7 पदे 
कार्यालय | कार्याल | अ.अ. | आकृतीबंधानुसार) पदे) अ.अ. | (90-4) 
) यो लातूर | Hales | एक | एकूण | (दक्षता लातूर 
कार्या. यातून | विभा | उपल | पथक, पुणे | कार्या. 
साठी | उपल ।गातून | ब्धपदे | कार्यालया | साठी 
एकूण | ब्धपदे उपल च्या एकूण 
माग ब्ध आकृतीबंधा | उपल 
णी होणा नुसार) ब्ध पदे 
ae (८--९) 
im 2 3 | 8 | 4 & | ७ | ८ 1१० | [aa 
।१_ | मुख्यअभियंता | 4 ती... ८63007) ae | 
२ अधीक्षक | | ॥ | | | | a aw | 
अभियंता 
३ सहा.मुख्य २ ति २ 7 ; / ति i 7 
अभियंता 
(कार्यकारी 
अभियंता) 
स्थापत्य 
४ उप अभियंता ४ [ae 4 hy Soe Ea ade | षु na 
4 कनिष्ठ २ ३ णि 3 3 नि +8 
अभियंता 
६ विशेष अधिक्षक i ae f. zen a ji. | | 01 a Lee! i ee | | -9 | 
9 स्वीय सहायक aa |: “१. _:| (१.1) eet | oo | po | | 0 | aes. | | -9 
लघुलेखक पिं ae २ णं | ea 2 २ a 
उच्चश्रेणी 
९ अधीक्षक hee | ae 2 a शि po | 2S — शिवी 1-१ | 
१० | प्रथम लिपीक za 2 si 2 fe | Las fs ae | | ae 2 po | 
११ | वरिष्ठ लिपीक षु ४ ९ lf 308 4 4 aad & -3 
१२ | कनिष्ठ लिपीक २ ४ 1& Fe g & i. 3 | 6 | +4 
93 |मुख्यआरेखक | १ | १ |२ | o | oe | eo | o | © | 
१४ | सहा.आरेखक a al a | fae [eae fl aes | | 0 | iF ae po | 
१५ | आरेखक oe | | oo | fo a za hs a | 0 | ie Shed +4 
१६ | अनुरेखक | 0 | चि fo po | za aa] | 0 | 1 १_| --१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


area निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


१७ | विभागीय णि | lan il lea aa | +9 
लेखापाल 

१८ | भांडारपाल po | po fo | चिती 1 १_| Loe | a +4 

१९ | सहा. ia ia Pl ea a od +4 
भांडारपाल 

२० । संगणक | oo | r= | | a a ee | ae | | -9 | 

२१ | वाहन चालक jee | ee | 2 दि शिश शिक २ 1 0_| 

२२ । दप्तरी शिळा | ग. (१_ _| 10_| po | ॥ ब) | oo | | -9 | 

२३ «| नाईक ie | | se. 2 a ig Se | 0 | Lae | | -9 | 

२४ | शिपाई ४ elke ४ ४ ३ | 6 | | -9 | 

२५ | चौकीदार २ fe तो| ३ शिडी दिव एक २ | -9 | 
एकूण ३० । २५ | ५५ ३० | ३१ | १९ ga | -४ | 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


